मंत्रालयीन विभागातील निम्नश्रेणी लघुलेखकांची 
दिनांक ०१.०१.२०१९ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्‍त 
ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साजेसू २३१८/प्र.क्र.२६/१४-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २५ मार्च, २०१९ 


झासन परिपत्रक 


मंत्रालयीन विभागातील निम्नश्रेणी लघुलेखकांची दिनांक ०१.०१.२०१९ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्‍त 
(additional 0009018) ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली असून, ती या परिपत्रकासोबत परिशिष्ट “अ” येथे 
जोडण्यात आली आहे. सदरहू ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही 
२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दिनांक २१.१०.२०११ मधील सूचनांनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. 
2. सदर ज्येष्ठतासूची तयार करताना मुख्यत्वेकरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, 
१९८२ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. 
३. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, निम्नश्रेणी लघुलेखकांची प्रस्तुत दिनांक 
०१.०१.२०१९ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्‍त (additional ७०५७०18) ज्येष्ठतासूची आपल्या विभागातील 
निम्नश्रेणी लघुलेखक संवर्गातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍तीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांसह) निदर्शनास 
आणावी. तसेच यासंदर्भात संबंधित निम्नश्रेणी लघुलेखकांकडून आक्षेप/त्रुटी याबाबत प्राप्त झालेल्या निवेदनातील 
मुद्दयांबाबतची माहिती विभागातील अभिलेखानुसार तपासून विभागाच्या अभिप्रायासह निवेदने या विभागाकडे 
दिनांक ३०.०४.२०१९ पर्यंत पाठवावीत. विहित कालावधीत आक्षेप/माहिती प्राप्त न झाल्यास ज्येष्ठतासूचीत नमूद 
केलेला तपशील बरोबर असल्याचे गृहित धरुन अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येईल. सदर ज्येष्ठतासूची 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या निर्णयाच्या अधिन राहून प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन परिपत्रक व ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली असून त्याचा संकेतांक २०१९०३२६१४५२३९९९०७ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Bhimrao Gurav 


Gajanan set 
Bhimrao Gurav: 


i 
Date: 2019.03.26 14:59:47 +05'30' 


(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-ओ). 


Sa 


परिज्षिष्ट अ 
०१.०१.२०१९ तात्पुरती अतिरिक्त 
अ.क्र. | ज्येष्ठता | विभागाचे नांव जन्मदिनांक | सेवानिवृत्तीचा | नियुक्तीचे | शिफारस | परीक्षेचे वर्ष नियमित ज्येष्ठता दिनांक 
क्रमांक दिनांक माध्यम क्रमांक नियुक्तीचा 
/स्थानिक 
पदोन्नतीचा 
= 7 दिनांक 
कज का a कत्या वका 
खंड दिनांक १.१.२०१८ ते ३१.१२.२०१८ (पदोन्नती) 
त्य वचक [eS ailing 
2 २१०|पवसांकावि श्रीममती |यो.अ.कांबळे मराठी १५-०५-१९७६| ३१-०५-२०३४|पदोन्नत २९.५.२०१८ foe nose aime 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात 
आली आहे. त्यामुळेज्येष्ठता 
अनिश्चित आहे 
परळसे 
| 4 २११|साप्रवि श्रीमती |शि.सुं.भड मराठी खुला | ०५-१२-१९९१| ३१-१२-२०४९|सरळसेवा [१] २०१७ ०४-०१-२०१९| २९-११-२०१८ 
२ २१२|अवनापु श्रीमती |सु.सु.जोशी इंग्रजी खुला | १६-११-१९८९| ३०-११-२०४७|सरळसेवा २ २०१७ ०४-०१-२०१९| २९-११-२०१८ 
3 २१३|साबांवि श्रीमती |सु.प्र.तातुगडे मराठी | खुला | १७-०६-१९९१| ३०-०६-२०४९|सरळसेवा ३ २०१७ २७-१२-२०१८| २९-११-२०१८ 
8 298[ Fe विभाग श्रीमती ।|म.शां.पांचाळ मराठी इमाव 94-08-9884] ३०-०४-२०५३|सरळसेवा 8 २०१७ ०३-१२-२०१८| २९-११-२०१८ 
4 २१५|कृषि व पदुम श्री कु.सु.विसपुते मराठी । इमाव | 39-04-9994] ३१-०५-२०५३|सरळसेवा 4 २०१७ ३०-११-२०१८| २९-११-२०१८ 
& २१६|पापुवस्ववि श्री अ.रा.नानकर मराठी | इमाव | १७-१०-१९९५| ३१-१०-२०५३|सरळसेवा ७ २०१७ ०४-०१-२०१९| २९-११-२०१८ 
| ७| २१७|सपवववि श्रीमती |सु.वे.पाटील इंग्रजी खुला | ३०-०७-१९८५| ३१-०७-२०४३|सरळसेवा ९ २०१७ ११-१२-२०१८| २९-११-२०१८ 
८ २१८ |नियोजन श्री Baa मराठी खुला २९-०५-१९९१| ३१-०५-२०४९|[सरळसेवा pe | २०१७ ३०-११-२०१८| २९-११-२०१८ 
९ २१९|नविवि श्री आ.वि.जटाळ मराठी । खुळा | १०-०१-१९९७| ३१-०१-२०५५|सरळसेवा १२ २०१७ ३०-११-२०१८| २९-११-२०१८ 
| | २२०|आविवि श्री दि.ध.काजळे मराठी «| भज-क | ०६-०८-१९९१| ३१-०८-२०४९|सरळसेवा 93 २०१७ ०१-१२-२०१८| २९-११-२०१८ 
| 99] q २२१|साप्रवि श्रीमती |क.सो.सावंत मराठी खुला | ०२-०३-१९९५| ३१-०३-२०५३|सरळसेवा १5५ २०१७ ०३-१२-२०१८| २९-११-२०१८ 
१२ २२२।जलसंपदा श्रीमती [Paar मराठी खुला | २८-०४-१९९४| ३०-०४-२०५२|सरळसेवा १६ २०१७ ३०-११-२०१८| २९-११-२०१८ 
१३ २२३|उऊवका श्रीमती ।मो.ग.फटांगडे मराठी । खुळा | ०७-०९-१९९१| ३०-०९-२०४९|सरळसेवा | १७ | २०१७ ३०-११-२०१८| २९-११-२०१८ 
१४ २२४|कृषि व पदुम श्री सु.सि.मोरे इंग्रजी अजा | २८-०२-१९८८| २८-०२-२०४६|सरळसेवा २० २०१७ ०४-१२-२०१८| २९-११-२०१८ 
१५ २२५|शाशिवक्रीवि श्री ज्ञा.ना.इंगळे मराठी खुला ०५-१०-१९९६| ३१-१०-२०५४|सरळसेवा २१ २०१७ ०१-१२-२०१८| २९-११-२०१८ 
१६ २२६|विवन्यावि श्री उ.म.मेश्राम इंग्रजी इमाव 09-04-9829] ३०-०४-२०४५|सरळसेवा २१ २०१७ ०१-१२-२०१८| २९-११-२०१८ 
| 29] २२७|वित्त विभाग श्रीमती |स्वा.द.पवार मराठी | भज-क | ०४-०५-१९९५|  ३१-०५-२०५३|सरळसेवा २३ २०१७ ०४-१२-२०१८| २९-११-२०१८ 
१८ २२८|शाशिवक्रौवि श्री ह.के.चौधरी मराठी अज ०७-११-१९९३| ३०-११-२०५१|सरळसेवा २४ २०१७ २९-११-२०१८| २९-११-२०१८ 
१९ २२९।गृहनिर्माण श्री स.ल.वाघ इंग्रजी अजा १०-०१-१९८७| ३१-०१-२०४५|सरळसेवा २५ २०१७ २१-१२-२०१८| ११-१२-२०१८ 
२० २३०|साप्रवि श्री द.मा.चौगले इंग्रजी खुला | ०२-०६-१९८२| ३०-०६-२०४०|सरळसेवा २७ २०१७ ११-१२-२०१८| ११-१२-२०१८ 


